बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ अंतर्गत बालकांसाठी संस्था चालविणाऱ्या 
स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बालगृ-२०२०/प्र.क्र.५०/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-२३ एप्रिल, २०२०. 
वाचा :- 
१. उप आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का-५/अनुदान/२०२०/२१/४३, 
दि.९ एप्रिल, २०२०. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ VMS, २०२०. 
शासन निर्णय :- 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 
अनुदानित बालगृहांचे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात देय सहायक अनुदान अदा करण्यासाठी आयुक्‍त, महिला 
व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.१ Helles GTA रकाना क्र.३ 
प्रमाणे एकूण ₹३१४४.०० लक्ष इतका निधी सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत असलेल्या 
तरतुदीतून वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
प्रधान/ लेखाशिर्ष / उद्दिष्ट / संगणक सांकेतांक याच्या EUR 
अंदाज वितरण 
(१) (२) (३) 
मागणी क्र.एक्स ०१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२, समाजकल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 
०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (03) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था 
चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२३५-३०४१) ११८३.७४ ८५२.०० 
(०५) (०२) निराश्रीत बालकांसाठी संस्थेत्तर सेवा (कार्यक्रम) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२३५-११४७) ६७५४.२३ २२९२.०० 
एकूण ७९३७.९७ ३१४४.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२०/प्र.क्र.५०/का-०८. 
२. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित बालगृहांना निधी वितरीत केल्यानंतर 
संस्थानिहाय अदा करण्यात आलेली रक्कम, प्रलंबित रकमांची वर्षनिहाय विगत त्याचप्रमाणे चाळू आर्थिक 
वर्षासाठी स्वयंसेवी संस्थांना देय ठरणाऱ्या अनुदानाची संस्थानिहाय मागणी शासनास सादर करावी. 
३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमून्यात 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.७५/व्यय-६, दि.२१ एप्रिल, २०२० अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००४२३१३४७२३९८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 
SITARAM 
JARANDE 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१५. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


